RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ३४ ] 


शनिवार , जुलै १, २०१७/ आषाढ १०, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१-३ 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११.- महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९ ८६ यात 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ जुलै २०१७. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2017 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY 

MEMBERS DISQUALIFICATION ACT , 1986 . 

सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११. 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९ ८६ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश . 


१ ९ ८७ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , 
२०. १९ ८६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 

( १ ) 


.. 


भाग चार ६६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १, २०१७/ आषाढ १० , 


शके १ ९ ३ ९ 


. 


, 


महा . २० . 


याच्या कलम ७ 


ची सुधारणा . 


" 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त १ . (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१७ असे 
नाव व प्रारंभ. 

म्हणावे. 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 
सन १ ९८७ २ . ( क ) महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९ ८६ याच्या कलम ७ ला त्या १९ ८७ चा 
चा महा . २० कलमाचे पोट -कलम (१ ) असा क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट -कलम ( १ ) 
मध्ये, 

( दोन ) कोणत्याही इतर सभासद या मजकुराने सुरू होणाऱ्या , आणि “ जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय 
हा अंतिम असेल ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) इतर कोणत्याही सभासदाच्या किंवा सदस्याच्या संबंधात , जिल्हाधिकाऱ्याकडे, 
निर्णयार्थ निर्देशित करण्यात येईल 
( ख ) असा नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट-कलम (१) नंतर पुढील पोट- कलमे जादा दाखल करण्यात येतील 

“ ( २ ) आयुक्त किंवा यथास्थिति , जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय सर्व संबधितांना तातडीने कळविण्यात 
येईल. 

(३ ) आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा 
आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करता 
येईल . ”. 


•. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १, २०१७/ आषाढ १०, शके १९ ३९ 


३३ 


निवेदन . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९ ८६ (१ ९ ८७ चा महा . २० ) हा , स्थानिक 
प्राधिकरणांमधील सभासदांच्याकिंवा सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियमित केला आहे . उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( १) मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाच्या सभासदालाकिंवा सदस्याला, पक्षांतराच्या 
कारणावरून अनर्ह ठरविण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम ३ क च्या पोट-कलम (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की , 
जर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा आघाडीचा किंवा फ्रंटचा एखादा सभासद किंवा सदस्य हा , कलम ३ च्या 
पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( ख ) अन्वये अनर्ह ठरला असेल तर, तो त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या 
कालावधीकरिता सभासद किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास अनर्ह होईल. 

२ . उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये महानगरपालिका सभासदांच्या अनर्हतेसंबंधात आयुक्ताचा आणि 
इतर कोणत्याही सभासदाच्या किंवा सदस्याच्या अनर्हतेसंबंधात जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल , अशी 


तरतूद आहे . 


अशा निर्णयाने, व्यथित झालेल्या व्यक्तीला अपील दाखल करण्यासाठी संधी देणे आवश्यक वाटले. म्हणून 
आयुक्त किंवा यथास्थिति , जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , अशा निर्णयाच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे, अपील दाखल करता येईल , अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे . त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र 
स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ (१ ९८७ चा महा. २० ) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, 
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल 
त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


३ . 


मुंबई, 
दिनांक ३० जून २०१७. 


चे. विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


असीम 

गुप्ता, 
शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


